केंद्र पुरस्कृत योजना सन 2022-23 
“व्याघ्र प्रकल्प” या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत 
सर्वसाधारण घटकांतर्गत निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी-०२.२३/प्र. क्र. १०६/फ-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : २७ एप्रिल, 2023. 


वाचा :- 
१. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल, मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. ४-१ (५८)/२०२२-पीटी, 
दिनांक १८.०१.२०२३. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपुर यांचे पत्र क्र. कक्ष- 
१/सी/यो/प्र. क्र. २७/जनरल/५८७/२०२२-२३, दिनांक :- ३१.०३.२०२३. 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपुर यांचे पत्र क्र. कक्ष- 
१/सी/यो/प्र. क्र. २७/जनरल/३/२०२३-२४, दिनांक :- ०६.०४.२०२३. 
४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२.०४.२०२३. 
प्रस्तावना :- 
सन २०२२-२३ मध्ये “व्याघ्र प्रकल्प” या योजनेअंतर्गत पेंच व्याघ्र प्रकल्प, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, बोर व्याघ्र 
प्रकल्प, नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प व ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या विकासात्मक कामांकरीता सर्वसाधारण 
घटक, अनुसुचित जाती उपयोजना व आदिवासी क्षेत्र उपयोजनाअंतर्गत रु. ७१५२.७९ लक्ष रक्कमेचा वार्षिक प्रर्वतन 
अहवाल मंजूर केला आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाने रु. ९८५.७३ लक्षचा (SNA खात्यामध्ये जमा असलेली केंद्र हिस्साची 
अखर्चित रक्‍कम रु. १७६.१०४ लक्ष धरुन) प्रथम हप्ता मंजूर केला असून त्या अनुरुप राज्य हिस्सा रु. ८०२.४७ लक्ष 
असा एकूण रु. १७८८.२० लक्ष निधी वितरीत करणे अपेक्षित आहे. 


शासन निर्णय :- 

सदर शासन निर्णयान्वये “व्याघ्र प्रकल्प” या योजनेअंतर्गत पेंच व्याघ्र प्रकल्प, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, बोर 
व्याघ्र प्रकल्प, नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प व ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या विकासात्मक कामांकरीता 
सर्वसाधारण घटकांतर्गत MH २५५ अंतर्गत रु. ३१०.०९२ लक्ष व MH २५३ अंतर्गत रु. ४७१.४८२ लक्ष निधी खालील 
TRA नमूद केल्याप्रमाणे Single Nodal Agency (SNA) खात्यात वळती करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. 


(रु. लाखात) 
Single Nodal Agency (SNA) चा तपशिल SNA खात्यामध्ये वळती 
करावयाची रक्‍कम 
Centre Code and Scheme Name -Project Tiger (Non-Recurring) (९१५५) 390.082 
MH Code - MH २५५ 
SNA Code - ॥॥-॥१७०००१६८४३ 
SNA Account No - ४०४७२५०२७१० 
Centre Code and Scheme Name -Project Tiger (Recurring) (९१५५) ४७१.४८२ 
MH Code - MH 243 
SNA Code - MHNGoC009&232 
SNA Account No - 80898083033 


अ) व्याघ्र प्रकल्प या केद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत व्याघ्र प्रकल्प या केंद्र पुरस्कृत योजनेतर्गत बोर व्याघ्र प्रकल्पाच्या 
विकासात्मक कामांसाठी होणारा खर्च |) अनावर्ती बाबींसाठी केंद्र हिस्सा ६०% करीता रु. २६१.५६७ लक्ष 
लेखाशिर्ष क्र. २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, ११० वन्यजीवनाचे संवर्धन, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, केंद्र 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०२.२३/प्र. क्र. १०६/फ-१ 


पुरस्कृत योजना (००)(०४) व्याघ्र प्रकल्प (६० % केंद्रीय अनुदान) (२४०६ 9283) ll) त्या अनुरुप राज्य शासनाचा 
राज्य हिस्सा Yo % करीता रु. ४८.५२५ लक्ष लेखाशिर्ष क्र. २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, ११० वन्यजीवनाचे 
संवर्धन, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य योजना (००)(२१) व्याघ्र प्रकल्प (४० % राज्य हिस्सा) (२४०६ 
ए१०२) Ill) आवर्ती बाबींसाठी रु. ३०५.१६७ लक्ष लेखाशिर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, ११० वन्यजीवनाचे 
संवर्धन, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, केंद्र पुरस्कृत योजना (००)(२३) व्याघ्र प्रकल्प (५० % केंद्रीय अनुदान) 
(२४०६ ए१२२) IV) त्या अनुरुप Yo % राज्य हिस्सा रु. १६६.३१५ लक्ष लेखाशिर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, 
११० वन्यजीवनाचे संवर्धन, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य योजना (००)(२४) व्याघ्र प्रकल्प (५० % राज्य 
हिस्सा) (२४०६ ए१३१) (सोबतच्या विवरणपत्रानुसार) सन २०२३-२०२४ मध्ये अर्थसंकल्पित वितरण प्रणालीद्वारे 
उपलब्ध होणा-या अनुदानातून खर्च करण्यात यावा. 

अ) केंद्र शासनाने दिलेल्या मंजूरीनुसार सोबत जोडलेल्या तक्‍तामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे केंद्र हिस्स्यांतर्गत 
(सर्वसाधारण घटक) SNA खात्यामध्ये जमा असलेली अखचित रक्‍कम रु. ९१२३.२७४ लक्ष खर्च करण्यास देखील 
परवानगी देण्यात येत आहे. 

इ) सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला निधी ?॥॥5 प्रणालीद्वारे खर्च करण्यात यावा. त्याकरीता ३१- 
सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) या उदिष्टांतर्गत उपल्बध असलेल्या निधीचा विनीयोग करण्यात यावा. 

ई) सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाने संदर्भीय पत्रान्वये मान्यता दिलेल्या तपशीलवार 
कार्यबाबींवर व सदर कामांना सक्षम प्राधिका-याची प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता असल्याखेरीज रक्‍कम खर्ची 
टाकण्यात येऊ नये. 

उ) वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेत विहीत केलेल्या मर्यादेत, प्रचलित 
नियमांच्या अधीन राहून व वित्त विभागाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तसेच केंद्र शासनाने 
प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या अनुषंगाने खर्च करण्यात यावा. 

ऊ) प्रस्तावित असलेल्या मोठया बांधकामासाठी शासनाने दिलेल्या सूचना आणि विहीत केलेली कार्यपद्धती 
अनुसरण्याची जबाबदारी संबंधीत नियंत्रक/अंमलबजावणी अधिकारी यांची राहील. 

कत्रे वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक अर्थसं- 
२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२.०४.२०२३ चे काटेकोर पालन करावे. 

२. सदर निधी नागपूर कोषागारातुन आहरीत करण्यात यावा व त्याकरीता Estate Officer, WAM मुख्य 

वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे कार्यालय यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांचा 

DDO Code ४६०१०००७६१ असा आहे. 

३. सदर ant निर्णय नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक :-३७१/१४७५, दिनांक : 

११.०४.२०२३ व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक :-१९०/व्यय-१०, दिनांक : १७.०४.२०२३ ला 

अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे असे नमूद करणे अपेक्षित होते. 

४. सदर TRA निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०४२७१२५०३८९७१९ असा आहे. हा आदे डिजीटल स्वाक्षरीने 

साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,  SIDDESH TUKARAM 
SAWARDEKAR 
(सिध्देशा सावर्डेकर) 

विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


प्रति, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०२.२३/प्र. क्र. १०६/फ-१ 


३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पूर्व, नागपूर. 

५. मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती. 

६. वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर. 

७. वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, पेंच-बोर व्याघ्र प्रकल्प, नागपूर. 

८. उप वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प, गोंदिया. 

९. कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

१०. महालेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षण /लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
११. फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 32 (निवडनस्ती) 


KKKKKKK 


महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्युएलपी ०३.३१/प्र.क्र.१०६/फ-१, दिनांक :- २७ एप्रिल, 2023 


सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु. लाखात) 
CONSOLIDATED GENERAL 
SNA खात्यामध्ये जमा असलेली 
Budget Head 39-Grants-in-aid रक्‍कम 
२४०६ १२४२ (General) २६१.५६७ 923.208 
२४०६ ७१०२ (General) ४८.५२५ 10.00 
Total 390.082 923.208 
२४०६ A422 (General) 304,99 PF 
२४०६ A349 (General) 9&&.394 [= ——_ ee. | 
Total ४७१.४८२ PF .00 
Grand Total 929.498 923.208 


KkKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी 3 


